अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
“उपसंचालक, गट-अ” संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा 
परिवीक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक- इएसटी-१०२१/प्र.क्र.१०/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
६ वा मजला, विस्तार इमारत, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०03२. 
दिनांक :- १४ जानेवारी, २०२१. 


वाचा:- १) नियोजन विभाग, शासन आदेडा क्रमांक: नामनि-१११७/प्र.क्र.१०४/ 
का.१४२७, दिनांक ०५ फेब्रुवारी, २०१८. 
2) अर्थ व सांख्यिकी संचाळनाळयाचे पत्र क्र.परिवि-१४२०/उसं/२०१८/ 
१२९/प्रशा-२/७४६, दिनांक ०४ डिसेंबर, २०२०. 


कार्यालयीन आदेशा : 


नियोजन विभागाचे संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन आदेशान्वये अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयातील “उपसंचालक, गट-अ” या संवर्गातील पदावर ९ अधिकाऱ्यांची 
नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती करण्यात आली असून सदरहू नियुक्‍ती आदेशात संबंधित अधिकारी 
दोन वर्षे परिविक्षा काळावधीवर राहतील, असे नमूद करण्यात आलेले आहे. सदर उमेदवारांना 
नियुक्‍ती आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे, दोन वर्षाच्या काळावधीत विहित विभागीय परीक्षा (जर 
काही असल्यास) आणि संगणक हाताळणी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक होते. तसेच, हिंदी व 
मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे किंवा त्यातून सूट मिळणे आवश्‍यक होते. तसेच सदरहु दोन 
वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीत परिविक्षा अधिकाऱ्यांनी जर रजा उपभोगलेली असेल; तर त्या 


रजेच्या कालावधीएवढा परिविक्षा कालावधी झासन परिपत्रक क्र.५३४६/४६, 
दिनांक २६ ऑगस्ट, १९५२ नुसार वाढविणे आवश्‍यक आहे. 


२. नियोजन विभागाचे संदर्भाधिन आदेशा क्रमांक १ अन्वये “उपसंचालक, गट-अ* संवर्गात 
नियुक्‍त करण्यात आलेले अनुक्रमांक १, ३, ६ व ७ वरील अनुक्रमे श्री.नवेंदु काशिनाथ फिरके, 
श्री.गजानन सदानंद धनवडे, श्रीमती ममता मधुकर हटकर व श्री.अर्जुन लक्ष्मण झाडे या 
४ अधिकाऱ्यांनी त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी 


समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या आहेत. 


३. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या संदर्भाधीन क्र.२ च्या पत्रान्वये अनुक्रमे श्री.नवेंदु 
काशिनाथ फिरके यांनी एकुण १४ दिवसांची रजा, श्री.गजानन सदानंद धनवडे यांनी 
एकुण ०४ दिवसांची रजा, श्रीमती ममता मधुकर हटकर यांनी एकुण ०५ दिवसांची रजा व श्री. 


शासन आदेशा क्रमांकः इएसटी-१०२१/प्र.क्र.१०/का.१४२७ 


अर्जुन लक्ष्मण झाडे यांनी एकुण ०५ दिवसांची रजा परिविक्षा कालावधीमध्ये उपभोगळेली आहे. 
रजेचा तपशिल खालील तक्त्यात दर्शविलेला आहे:- 


.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव रजेचा तपशिल 
कालावधी (दिनांकामध्ये) रजेचा प्रकार | रजेचा एकुण 
कालावधी 
(१) (२) (४) (५) (६) 
7 श्री.नवेदु काशिनाथ | २४/०९/२०१८ ते २९/०९/२०१८ | अजितरजा | ०६ दिवस 
फिरके १४/०२/२०१९ ते १६/०२/२०१९ | अजितरजा ०३ दिवस 
०३/०८/२०१९ ते ०७/०८/२०१९ । अजितरजा ०५ दिवस 
२ | श्री.गजानन सदानंद | ०६/०८/२०१९ ते ०९/०८/२०१९ । अजितरजा | ०४ दिवस 
धनवडे 
३3 | श्रीमती ममता मधुकर | ०९/०७/२०१८ ते १३/०७/२०१८ | अजितरजा | ०५ दिवस 
हटकर 
४  श्री.अजुंन लक्ष्मण | ०६/०५/२०१९ ते १०/०५/२०१९ । अजितरजा । ०५दिवस 
झाडे 


४. उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधिन कालावधी या 
परिच्छेदातील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये नमूद दिनांकास 
(म.नं) समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक 
स्तंभ क्रमांक ५ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. परिविक्षाधीन नियुक्‍ती दिनांक | परिविक्षा कालावधी उपसंचालक 
अधिकाऱ्यांचे नांव संपुष्टात आल्याचा ।पदावरील सेवा नियमितपणे 
दिनांक चालू ठेवण्याचा दिनांक 
pa | 2 3 1 छे ५ 
* श्री.नवेदु काशिनाथ | ०६/०२/२०१८ २०/०२/२०२० २१/०२/२०२० 
फिरके 
२  श्री.गजानन सदानंद| ०३/०३/२०१८ ०७/०३/२०२० ०८/०३/२०२० 
धनवडे 
३ | श्रीमती ममता मधुकर | १७/०२/२०१८ २२/०२/२०२० २३/०२/२०२० 
हटकर 
४ श्री.अर्जुन लक्ष्मण ०५/०३/२०१८ १०/०३/२०२० ११/०३/२०२० 
झाडे 


ष्‌. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णण) परिवि-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, 
दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार सदर 
कार्यालयीन sear निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः इएसटी-१०२१/प्र.क्र.१०/का.१४२७ 


६. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर कार्यालयीन 


He उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०११४११०९२६५८१६ 
असा आहे. हा कार्यालयीन sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Tushar Purushottam Hirlek 
DN: c=IN, Maharashti lanning 


Tushar PUrushottam cepartmen. postatcode-2o0032,st-Maharash 


2.5.4.20=6dd848a31422ed36ba4503d4744b6dc20833 


Hirlekar पैजा 120169799 36700१2, cn=T 


(तु. पु. हिर्लेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) श्री.नवेंदु काशिनाथ फिरके, उपसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुख्य 
कार्यालय, मुंबई 

२) श्री.गजानन सदानंद धनवडे, CARITAS, सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी 
संस्था, पुणे 

३) श्रीमती ममता मधुकर हटकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, 
सिंधुदुर्ग 

४) श्री.अर्जन लक्ष्मण झाडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, परभणी 


प्रत, 
१. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
२. सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालय, कोकण भवन, 
नवी मुंबई/ नाशिक/ पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर/ अमरावती 
३. उप आयुकत (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई/ 
नाशिक/ पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर/ अमरावती 
४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


